पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या सन 

२००६-०७ च्या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाने 

मंजूर केलेल्या रु.९९.७८३ कोटीचा आराखडा 
राबविण्याकरिता केंद्र शासनाचे रु.७.३१४० कोटी |, 


महाराष्ट्र शासन 
_ गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकःपीएंलएफ-०९०६/प्र-क्र-५९९/पोल-४ 

मंत्रालय, मुंबइईं-४०० ०3२. दिनांक: ४ डिसेंबर, २००६ 
aver :- (१) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. पोएलएफ ०९०६ /प्र.क्र.५९९ /पोल-४,दि.९०-११.२००६ 

(२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र-श1[२१०११/१०५/२००६-११-1, दि.१८.१०.२००६ न 

झासन निर्णय :- पोलीस दल आधुनिकोकरण योजनेतंर्गत सन २००६-०७ करिता रु. ९९,७८३ कोटी रकमेच्या 
वार्पिक आराखडयास संदर्भ क्र. १ मधील गृह पिभाग,शासन निर्णय दिनांक १०.११.२००५ अन्वये प्रशासकीय 
मान्यता दिलेली आहे. तसेच राज्य शासनाच्या हिशश्याचे रु. २३ कोटी अनुदान मुक्‍त केलेले आहे. ' 
२. आता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ मधील दिनांक १८.१०.२००६ च्या... पत्रान्वये .पोलीस दल 
आधूनिकीकरणाचा सन २००६-०७ चा आराखडयांतर्गत मंजुर मुंबई शहराचा मेगासिटी पोलीसोंगचा कार्यक्रम 
राबबिण्याकरिता रु. ७.३१४० कोटी अनुदान राज्य शासनास मुक्‍त केलेले आहे. सदरचे रु. ७-३१४० कोटी केंद्र 
शासनाच्या हिश्श्याचे अनुदान पोलौस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना विदरोत करण्यात येत असून, पोलीस :दल' 
आधुनिकीकरणाच्या सन २००६-०७ च्या दिनांक १०.११.२००६ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कार्यक्रमापैकी प्राथम्यक्रमानुसार मेगासिटी पोलीसींगचा कार्यक्रम राबविण्याकरीता रु. ७.३१४० कोटी 
(रु द्षात कोटी एकतीस लक्ष चाळीस हजार फक्त ) अनुदान मुक्‍त करण्यास शासन'मंजूरी देण्यात येत are. 
३. प्रस्तुत अनुदान तसेच यापूर्वी सन २००६-०७ मध्ये आधुूनिकौकरणाचा कार्यक्रम राबविण्याकरिता मुक्‍त 
केलेल्या निधीच्या खर्चाची विहीत नमुन्यात विनियोग प्रमाणपत्रे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविण्याकरिता रावय 
तितक्‍या लवकर पाठविण्यात यावीत. 
४-  मेगासिटी पोलौसोंगच्या आराखडयात केंद्र अनुदानातून प्रस्वाविव केलेल्या बा्यीबरच केंद्र शासनाचे 
अनुदान वरील परि-२ च्या मर्यादेत आणि दिलेल्या कॅश ot विवरणपत्रानुसार खर्च करण्यात यावे. 
८. चालू सन २००६-०७ च्या अर्थसंकल्पात गृह विभाग, मागणी क्र. Se TMT, "२०५५-पोलोस, ११५ 
पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण , (co) (०१) शहर पोलीस (२०५५०२३०११,३० यंत्रसागुणी ब स” सामगी" छालो 
रु.७५-०० कोटी इतक्या निधीथी दरतूद करण्यात अलेली आहे. त्यामापून प्रस्तत प्रकरणी हजारा रा ०-३९४० 
कोटी खर्च सदरच्या संबंधीत उपःंगौण सिर्षाझ्यनी सन ०”-५-०७ कण्या मंजूर करण्यात आलेल्या THT ET 
भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने ब त्या विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र-सोजार ५१७/०६/व्यय-७/ 
Fee १७.११.२००६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब्र नावाने, ५ 


यच) 
कायासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 
पोलोस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. । 
सहपोलीस आयुक्‍त (प्रशासन) बृहन्मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र मुंबई. 

अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 

Frere लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थोपाय ), मंत्रालय, मुंबई. 

गृह विभाग (पोल-५.अ/पोल-७)) मंत्रालय, मुंबई. . 

निवडनस्ती /पोल-४ 


CE ene ea er 


